बारामती शहर, सबजेलच्या बांधकामास 
मागणी क्र. एच-८ ४०५९०९१२ अंतर्गत 
वितरित निधी ठेव अंशदान लेखाशिर्षाखाली 
वर्ग करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. जेएलएम ०२२१/प्र.क्र. ३५/तुरुंग-२ 
दुसरा मजला, मुख्य इमारत, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ३१ मार्च, २०२२. 


वाचा: 

१. गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. जेएलएम-०२२१/प्र.क्र.३५/तुरुंग-२, 
दिनांक २६.२.२०२१. 

२. गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण 0229/VIP ०६/प्र.क्र.२१/तुरुंग-२, 
दिनांक ३१.३.२०२१. 

३. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र 
राज्य, पुण यांचे पत्र क्र. बीएळडी/बारामती सबजेल/वितरीत निधी/८४४३/ठेव 
अंशदान/१५५७/२२ कक्ष -६ (३), दिनांक २५.०२.२०२२. 

शासन निर्णय: 


संदर्भीय क्र. १ येथील दिनांक २६.२.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये बारामती शहर, 
सबजेल बांधकामाच्या रु.१४,९६,०३,०००/-इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात आली आहे. मागणी क्र. एच-८, मुख्य लेखाशिर्ष ४०५९ ०९१२ , “५३- मोठी 
बांधकामे” या उद्दिष्टाखाली सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरिता सदर कामासाठी 
अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२१-२२, भाग तीन परिशिष्टे “बी” २ बांधकामे-इमारती (white 
book) या पुस्तकामध्ये रु.१०,४७,२२,०००/- इतके अनुदान अर्थसंकल्पित केले आहे. सदर 
अनुदान सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात खर्च होणे WT नसल्यामुळे सन २०२२-२३ या 
वित्तीय वर्षात उपरोक्‍त बांधकामासाठी वापरण्याकरिता “८४४३- ठेव अंशदान” या 
लेखाशिर्षाखाली वर्ग करण्यास सदर झासन निर्णयाद्वारे मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


२. याविषयी “मागणी क्र. एच-८, मुख्य लेखाशिर्ष ४०५९ सार्वजनिक बांधकामावरील 
भांडवली खर्च (४०५९ ०९१२) (०१) (१०१)/(११) (०१) (तुरुंग) (योजनांतर्गत योजना)” अंतर्गत 
उपलब्ध रु. १०,४७,२२,०००/- इतका निधी वर्ग करणेबाबतची कार्यवाही विहीत 
कार्यपध्दतीनुसार संबंधित सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयाने करावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम ०२२१/प्र.क्र. ३५/तुरुंग-२ 


३. विषयांकित बांधकामासाठी “८४४३- ठेव अंशदान” या लेखाशिर्षाखाली वर्ग केलेला 
निधी सन २०२२-२३ मध्ये विहीत कार्यपध्दतीनुसार प्राथम्याने वापरणेबाबत कार्यवाही 
संबंधित कार्यालयाने करावी. तद्नंतर उपरोक्‍त बांधकामासाठी संबंधित लेखाशिर्षाखाली 
सन २०२२-२३ मध्ये अर्थसंकल्पित केलेल्या निधीची मागणी करण्यात यावी. 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१३८/२०२२/व्यय-८, 
दिनांक २४.३.२०२२ अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/१/५/.॥१0१59॥9.090९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०३३११९२५५४७८२९ 
असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Seema Tushar 
Sawant 


(सीमा तु. सावंत) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


) अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
) अपर मुख्य सचिव (अपील व सुरक्षा), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
) सचिव (बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

) अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक,कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
५) कारागृह उपमहानिरिक्षक, पश्चिम विभाग,पुणे 
) 

) 

) 

) 


महालेखापाल (लेखा परिक्षा/ लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई, 
महालेखापाल, लेखा परिक्षा/ लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२ नागपूर, 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे, 

अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे, 


) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 

)अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

१२) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी,मुंबई, 

१३) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बारामती, 
) 
) 
) 


१४) सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमारती-२), मंत्रालय, मुंबई, 
१५) कक्ष अधिकारी, (बियुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१६) निवडनस्ती तुरुंग २, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


3g येर 2k येर येर येर 2k 2s 2k ये येव येव 2 2 2s 2k 


पृष्ठ २ पैकी 2 


